महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि ११२१/प्र.क्र.२१/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० ऑगस्ट, २०२१ 
शासन आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), (२) व (३) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
विभागातील कक्ष अधिकाऱ्यांची आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये 
दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकार्‍यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. श्रीमती 
La. २ ३ शिका काशा ५ 

१) । श्रीमती | उ.वि.फरांदे सामान्य प्रशासन विभाग अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

२) श्री ।रा.सु.वडनेरकर सामान्य प्रशासन विभाग नगर विकास विभाग 

3) श्री | अ.रा.वत्सराज सामान्य प्रशासन विभाग विधि व न्याय विभाग 

8) श्री | Garang सामान्य प्रशासन विभाग गृह विभाग 

4) श्री ।मु.म.मुंडे सामान्य प्रशासन विभाग जलसंपदा विभाग 

६ श्री | FARA सामान्य प्रशासन विभाग शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 

(9) श्री. | वि.पां.मुरुडकर सामान्य प्रशासन विभाग सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 

८) श्री | अ.ग.वेद्य गृह विभाग संसदीय कार्य विभाग 

९) श्री | नि.ज्यो. घिरटकर गृह विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

१०) | श्री. ।ग.ध.दाभिळकर महसूल व वन विभाग गृहनिर्माण विभाग 

११ | श्री ।सु.ल.काठोळे महसूल व वन विभाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
विभाग 

१२) | श्री ।दया.शं.मुंजाळे महसूल व वन विभाग जलसंपदा विभाग 

93) | श्री ।अ.रा.रेडेकर महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

१४) | श्रीमती | सु.दि.पवार शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 

१५) | श्री ।र.म.परदेशी नगर विकास विभाग महसूल व वन विभाग 

१६ | श्री ।रा.गु.अंबाडेकर नगर विकास विभाग गृह निर्माण विभाग 

१७ । श्री ।शा.न.योगे नगर विकास विभाग उद्योग उर्जा व कामगार विभाग 

१८) | श्री ।मो.ग.आरसेवाड नगर विकास विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 

१९) | श्री ।सु.द.धोंडे नगर विकास विभाग वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि ११२१/प्र.क्र.२१/१४-ब, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


अ. | श्री/ | कक्ष अधिकाऱ्यांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती 
२० | श्री ।पृ.नि.झाल्टे वित्त विभाग नियोजन विभाग 
२१) | श्रीमती | मि.जि.कोळी जलसंपदा विभाग विधि व न्याय विभाग 
२२) | श्रीमती | क.हे. धारप जलसंपदा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२३) | श्रीमती | इं.म.भार्गव विधि व न्याय विभाग अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
२४ | श्री ।मं.रा.बागडे विधि व न्याय विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
२५) | श्रीमती | इ.म.मोरवे विधि व न्याय विभाग पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
२६) | श्री ।सं.ज.काळे उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग । महसूल व वन विभाग 
२७ | श्री ।म.सो.घाडगे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक | कृषि व पदुम विभाग 
संरक्षण विभाग 
२८) | श्रीमती | वि.ना.शोरे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक | विधि व न्याय विभाग 
संरक्षण विभाग 
२९) | श्री ।रा.कृ.मिर्जी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक | सामान्य प्रशासन विभाग 
संरक्षण विभाग 
३० | श्री | यो.म.गोसावी गृहनिर्माण विभाग गृह विभाग 
३१) | श्रीमती | अं.अ.सादिकले गृहनिर्माण विभाग कृषि व पदुम विभाग 
३२) | श्री | रा.अ.साबणे पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग । नगर विकास विभाग 
३३) | श्रीमती | वं.सु.सनगर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग | अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
३४ | श्री ।सु.ज.तुमराम पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
३५ | श्री | दि.गो.फड वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये । पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
विभाग 
३६ | श्री ।अऱमु.डहाळे वेद्यकिय शिक्षण व औषधी set | वित्त विभाग 
विभाग 
३७ | श्री ।द.व.खारके उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३८) | श्री सु.जळोट्टी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग वैद्यकिय शिक्षण व औषधीद्रव्ये 
विभाग 
२. उपरोक्त नमूद अधिकाऱ्यांना दिनांक ०१.०९.२०२१ (म.पू) पासून रकाना क्र.४ येथील नमूद विभागातून 


एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


३. 


आवर्यकता नाही. 


सदर आदेशा हेच कार्यमुक्‍ततेचे आदेशा असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश निर्गमित करण्याची 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि ११२१/प्र.क्र.२१/१४-ब, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ 


४. सदर अधिकारी दिनांक ०१.०९.२०२१ (म.पू) रोजी बदलीच्या विभागात रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यांचेविरुध्द शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प.क्र.१८६/१६/कार्यासन-१४, दिनांक २३.१२.२०१६ 
मधील तरतूदीनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


५. बदलीझालेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव 
आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 

६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्‍त 
अधिकाऱ्यांचे १ सप्टेंबर, २०२१ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा करण्यात येऊ नये 
अन्यथा त्यांना AAT: जबाबदार धरण्यात येईल. 

७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार बदलीनंतरच्या 
प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्र.कअनि-१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.०५.२०१६ 
अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 
बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन विभागांनी आयोजित करावे. 

८. संबंधित विभागानी सदर अधिकारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग 
(कार्यासन १४-ब) यांना सादर करावी. 

९. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०११७०९२२९००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gajanan पाप्या 
3 h | ॥) [ a 0 G (1 [ a Vv Sen nc cn 3b313c3fefSdc2ad659e360f7 
(ग.भि. गुरव ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, बॅलार्ड पिअर, Yo वललभदास रोड, 
मुंबई-४००००१. 
५ आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत), 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७ निवड नस्ती- साप्रवि१४-ब 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


